महाराष्ट्र राज्यातील एकात्मिक नागरीक 
संपर्क केंद्र - मुख्यमंत्री हेल्पलाईन हा 
शासनाचा प्रकल्प राबविण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (मा.तं.) 
शासन निर्णय क्रमांक : मातंसं-२०१९/प्र.क्र. ३२/से-१/कार्या.३९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दि. २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ:- 9) उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात नागरिकांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना/प्रकल्प, शासनाकडून देण्यात 
येणाऱ्या सेवा इत्यादींची माहिती, तसेच नागरिकांच्या तक्रारी शासनापर्यंत पोहचविण्याकरीता 
वेगवेगळया विभागांचा स्वंतत्र जनसंपर्क es (Call Centers) सध्या अस्तिवात आहे. अझा सर्व जनसंपर्क 
केंद्रांचे दूरध्वनी क्रमांक ही भिन्न आहेत. यामुळे नागरिकांना माहिती/तक्रारी इत्यादी करीता भिन्न 
क्रमांकावर शासनाशी संपर्क साधावा लागतो. याबाबी विचारात घेऊन नागरिकांना शासनाच्या विविध 
कल्याणकारी योजना/प्रकल्प, शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा इत्यादी माहिती तसेच नागरिकांच्या 
तक्रारी शासनापर्यंत पोहचविण्याकरीता एकात्मिक नागरीक संपर्क केंद्र- मुख्यमंत्री हेल्पलाईन ही एकच 
दूरध्वनी क्रमांक असलेला प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

नागरिकांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना/प्रकल्प, शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या 
सेवा इत्यादींची माहिती, तसेच नागरिकांच्या तक्रारी शासनापर्यंत पोहचविण्याकरीता एकात्मिक 
नागरीक संपर्क केंद्र - मुख्यमंत्री हेल्पलाईन ही एकच दूरध्वनी क्रमांक असलेला प्रकल्पास उच्च स्तरीय 
समितीच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या 
प्रकल्पांतर्गत जनसंपर्क केंद्रात ८० बैठका (Seats) तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता प्रतिमहा प्रति बैठक 
(Per month per seat) रूपये २१,४६२/- + जीएसटी याप्रमाणे सार आयटी रिसॉरसिस प्रायव्हेट 
लिमिटेड, मुंबई. यांच्या मार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच याकरीता टोल फ्री दूरध्वनी 
क्रमांक घेण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. खर्चाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०१९/प्र.क्र. ३२/से-१/कार्या.३९ 


क्र. | खर्चाचा तपशिल ८० बैठकीकरीता | एका वर्षाकरीता तीन वर्षाकरीता 
होणारा प्रतिमहा खर्च | होणारा खर्च होणारा खर्च 

(जीएसटी व्यतिरिक्त) | (जीएसटी व्यतिरिक्त) 
१. | मनुष्यबळ रू. २१,४६२/- रू. २,०६,०३,५२०/- | रु. ६,१८,१०,५६०/- 
२. | टोल wl दूरध्वनी ना रू. २१,७२,०००/- रू. ६५,१६,०००/- 

क्रमांकाचा खर्च 
एकूण खर्च | रू. ६,८३,२६,५६०/- 

२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jyotsna Mukund 
Madekar 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२६१५५०२१५०११ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Jyotsna Mukund Madek 
DN: c=IN, o=Gove Of Maharasht! 
Department, postalCode=400032, st=Mah: 


=DIT 


hi 
2.5.4.20=4933ea9398d593ec3e965535e1a043d4fa180d8a396 


ba4219125dd51149b794, cn=Jyotsna Mukund Mad 
Date: 2020.02.26 15:53:39 +05'30' 


(ज्योत्स्ना मु. माडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र शासन यांचे अपर मुख्य सचिव 


१ 

2 

३. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान), महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सचिव, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 


५. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल-१/२ महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


९. व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादीत, मुंबई. 
qo. सार आयटी रिसॉरसिस प्रायव्हेट लिमिटेड, डीएळएच पार्क, एस.व्ही. रोड, गोरेगाव 


(प.) मुंबई. 


११. रोखशाखा,सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. ३९ 
१२. निवडनस्ती, सा.प्र.वि.कार्यासन ३९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


